समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) 
कार्यक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 


३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्राळय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक: F.No-W-4/2098-IS- 
१२(9), दि.१७/०९/२०१९ 


४) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक: F.No-9-4/2098-1S- 
१२(59/॥>), दि.१७/०९/२०१९ 


५) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक: F.No-W-4/2098-IS- 
92(SC), दि.१७/०९/२०१९ 


६) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्राळय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक: F.No-W-4/2098-IS- 
FAST), दि.१७/०९/२०१९ 


७ समग्र शिक्षा अभियान यांचे पत्र क्र.रामाशिअ/लेखा/केंद्र व राज्य हिस्सा/(३५/१९)/२०१९- 
२०/१०४५, दि.२४/०९/२०१९ 


८) समग्र शिक्षा अभियान यांचे पत्र क्र.रामाऱिअ/लेखा/केंद्र व राज्य हिस्सा/(३६/१९)/२०१९- 
20/9088, दि.२४/०९/२०१९ 


९) समग्र शिक्षा अभियान यांचे पत्र क्र.रामाशिअ/लेखा/केंद्र व राज्य हिस्सा/(३६/१९)/२०१९- 
२०/१०७४, दि.०७/१०/२०१९ 


१०) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि.१७/१०/२०१९ 


प्रस्तावना:- 


समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र 


: राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने समग्र शिक्षांतर्गत (माध्यमिक विभाग) उपक्रमांकरिता 


दि.१७/०९/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये मंजूर केलेला पहिल्या हप्त्याचा आवर्ती/अनावर्ती 


(सर्वसाधारण--5&7>, अनुसूचित जाती (SCP) व अनुसूचित जमाती उपयोजना हिस्सा) हिस्स्याचा 


रु.६७,२७,१२,०००/- इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केला आहे. सदर निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केल्याबाबत वित्त विभागाच्या अर्थापाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.3४९/अर्थोपाय, दि.०१/१०/२०१९ अन्वये अभिप्राय दिळे आहेत. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 


हिस्याचा निधी रु.४४,८४,७४,६६७/- इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, मुंबई यांनी संदर्भ H.0-8 येथील पत्रान्वये केंद्र हिस्सा 


व राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने निधी 


वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे 


आहे. 


शासन नणय: निर्णय:- 


केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) योजनेकरिता उपलब्ध करुन दिलेला 


पहिल्या हप्त्याचा आवर्ती / अनावर्ती (सर्व साधारण हिस्सा--9/०, अनुसूचित जाती (SCP) व 


अनुसूचित जमाती (TSP) निधी रु.५२,८७,१२,००१/- (रु.बावन्न कोटी सत्याऐंशी लाख बारा हजार 


एक फक्त) व त्याप्रमाणात समरुप राज्य हिस्सा रु.३५,२४,७४,६६८/- (रु.पस्तीस कोटी चोवीस 


लाख AWE हजार सहाशे अडुसस्ट फक्त) असा एकूण रु.८८,११,८६,६६९/- (रुपये 


ASA कोटी अकरा लाख शाहाऐंशी हजार सहाशे एकोणसत्तर फक्‍त) (रु.७१,३०,८६,६६८/- 


आवर्ती--रु.१६,८१,००,००१/- अनावर्ती) इतका निधी खालील विवरणपत्रात दर्शाविल्याप्रमाणे राज्य 


प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग), मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या 


(माध्यमिक विभाग) अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. सदर विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ H.2 येथील 


लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०१९-२०या वितरीत करावयाची 

क्र. वर्षात अर्थसंकल्पिय तरतूद 
तरतूद 

haa 2 3 8 


१ | "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, । रु.७५० कोटी रु.४१,१५,२०,१०८/- 
०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (09) (09) समग्र शिक्षा 
अभियान (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 1§29)" 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


२ 


"मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 
०१ प्राथमिक शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०२) समग्र शिक्षा योजना, (०२) (०१) 
समग्र शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती उपयोजना) 
(50592), 'केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (2202 ।६०१)" 


रु.१२१.१०९० 
कोटी 


रु.७,२७,१४,४४०/- 


"मागणी क्रमांक टी-५, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०१) (१०) समग्र शिक्षा अभियान (अनुसूचित 
जमाती उपयोजना (TSP), (केंद्र हिस्सा go टक्के) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२॥६४८)" 


रु.१५६.८७२१ 


कोटी 


रु.४,४४,७७,४५२/- 


एकूण-अ 


रु.५२,८७,१२,००१/ 


"मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा 
अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्‍के), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (2202 1692)" 


रु.४४६.७९८१ 


कोटी 


रु.२७,४३,४६,७३८/- 


"मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ प्राथमिक शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०२) समग्र शिक्षा योजना, (०२) (०२) 
समग्र शिक्षा अभियान (अनुसूचित जाती उपयोजना) 
(5059), (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (2202 ।५९५)" 


रु.८०.७३९६ 
कोटी 


रु.४,८४,७६,२९४/- 


"मागणी क्रमांक टी-५, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०१) (११) समग्र शिक्षा अभियान (अनुसूचित 
जमाती उपयोजना (TSP), (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२1॥६५७)" 


रु.५०.००१० 


कोटी 


रू.२,९६,५१, ६३६/- 


एकूण-ब 


रु.३५,२४,७४,६६८/- 


एकूण (अ--ब) 


रु.८८,११,८६,६६९/- 


२. 


वित्त विभागाच्या दि.०१/०४/२०१९ व ०८/०७/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या 


सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.१७/०९/२०१९ रोजीच्या 


आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०१९-२० च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 


प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षणाच्या चालु 


योजनांच्या आवर्ती / अनावर्ती खर्चासाठी खर्च करावा. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


४. अनुसूचित जाती या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेला निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द 


घटकातील लाभार्थ्यासाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
५. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


६. अनुसूचित जमाती या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 


खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये इ.माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 


नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न 


चुकता पाठवावी. 


७. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात व आदिवासी 


उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर Hor खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची 


दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर 


होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


८. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजना 


क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 


आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रा wad वैयक्‍तीक लाभाच्या योजना घेण्यात 


याव्यात. 


९. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ च्या शासन 


परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी 


अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना 


"आहरण व संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 


यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण 


अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन निधी समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग) यांच्या बँक 


खात्यात जमा करावा. 


१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ च्या 


शासन परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४९/अर्थोपाय, 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-१/ एस.डी- 9 
दि.०१/१०/२०१९, आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक १७/१०/२०१९ रोजीचा शासन निर्णय व 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८९/अर्थसंकल्प, 


दि.१८/१०/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१९१७१३२४३७२१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 


Santosh 1100000000 ane 
Umeshrao = iocmaggeeeronamen 
Gaikwad a 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

३) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५) मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा (माध्यमिक विभाग), चर्नीरोड, मुंबई 
८) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१०) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
११) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१२) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१३) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१४) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

१५) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) अवर सचिव, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


